डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ व्या जयंती 
वर्षानिमित्त संगमवाडी, जि. पुणे येथे लहुजी वस्ताद 
साळवे यांचे स्मारकाचे बांधकाम व इतर अनुषंगिक बाबी 
सनियंत्रित करणे याकरीता क्रांतीगुरू लहुजी साळवे 
स्मारक गठीत करणेबाबत. 

शुध्दीपत्रक... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: सान्यावि २०१८/प्र.क्र.३३४/बांधकामे 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा:- १) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सान्यावि-२०१५/ प्र.क्र.१६३ 
/बांधकामे, दि. ९/१०/२०१५ 
2) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग क्र. बैठक - २०१६/ प्र.क्र.४७५/ 
बांधकामे, दि. २४/३/२०१७ 
३) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सान्यावि-२०१८/ प्र.क्र.३३४ /बांधकामे, 
दि. १२/११/२०१८ 
४) शासन शुध्दीपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सान्यावि-२०१८/ प्र.क्र.३३४ /बांधकामे, 
दि. १४/११/२०१८ 
५) मा.मुख्य सचिव कार्यालयाची दि. ३/१/२०२० रोजीची टिपणी 
६) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. संकिर्ण-२०२०/ प्र.क्र.०८/समन्वय, 
दि.१०/०७/२०२० 
७ शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सान्यावि-२०१८/ प्र.क्र.३३४ /बांधकामे, 
दि. २९/४/२०२१ 


प्रस्तावना :- 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ वी जयंती वर्षानिमित्त संगमवाडी, जि. पुणे येथे लहुजी वस्ताद साळवे 
यांचे स्मारक विकसित करण्याच्या कामाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. संगमवाडी, जि.पुणे येथे लहुजी वस्ताद 
साळवे यांचे स्मारकाचे बांधकाम व इतर अनुषंगिक बाबी सनियंत्रित करण्यासाठी विभागाच्या दि.२९/४/२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली आहे. उपरोक्त समितीतील सदस्य सचिव बदलणे 
बाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्त संदर्भ क्र. ७, दि.२९.४.२०२१ अन्वये संगमवाडी, जि. पुणे येथील लहुजी वस्ताद साळवे 
यांचे स्मारकाचे बांधकाम व इतर अनुषंगिक बाबी सनियंत्रित करणे या समितीत जिल्हाधिकारी, पुणे यांना 
सदस्य सचिव म्हणून घोषित करण्यात आले होते. आता, या शुध्दीपत्रकान्वये, उपरोक्त समितीत आयुक्‍त, 
महानगरपालिका, पुणे यांना सदस्य सचिव म्हणुन घोषित करण्यात येत आहे व जिल्हाधिकारी, पुणे यांना 
सदस्य म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, समितीतील अज्ञासकीय सदस्यांना आयुक्त, 
महानगरपालिका, पुणे यांनी वित्त विभागाच्या दि.१३.३.२०१२ रोजीचा शासन निर्णय व प्रचलित 
पध्दतीनुसार, नियमानुसार सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सान्यावि२०१८/प्र.क्र.३३४/बांधकामे 


सदर शासन शुध्दीपत्रक मा.उपमुख्यमंत्री यांनी अनौपचारीक संदर्भ क्र.२२१९, दि.२९.७.२०२१ रोजी 
दिलेल्या मान्यता अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ए/५/५/.॥8॥च99॥[॥॥.9०५.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०९२०१७०३१९०३२२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DINESH RAMCHANDRA DINGLE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE AND. 
| N E H SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=8612f201 1cf8cde3b074d56 1cd711c17c6c3d836467a8648a8d21de 


84bc01be, pseudonym=2097D404DF0287B8EA9B9CB128B35 1603D2AB8BA, 
R A M C H A N D ) R A D ) | N G L E seria INumber=FC344849650CE07C3F9ADC7E2CD4976B2852065E2ACD65F7 
CEE1828C10091458, cn=DINESH RAMCHANDRA DINGLE 


(दि.रा.डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन,मलबार feos, Aas 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

) मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
) मा.मंत्री, (सा.न्या. व वि.स.) महोदयांचे खाजगी सचिव 

) मा.राज्यमंत्री, (सा.न्या. व वि.स.) महोदयांचे खाजगी सचिव 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


4 


mn 


विभागीय आयुक्त, पुणे 
आयुक्‍त, महानगरपालिका, पुणे 
आयुक्‍त, समाजकल्याण,पुणे 
९) जिल्हाधिकारी,पुणे 
१०) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे 
११) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे 
92) महालेखापाल,महाराष्ट्र,१,मुंबई 
१३)महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर 
) 
) 
) 


nN S&S 


१४) प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग, पुणे 
१५) सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण विभाग,पुणे 
१६) निवडनस्ती (बांधकामे) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


